मिरा-भाईंदर महानगरपालिका (सेवा प्रवेशा व 
सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९ च्या सुधारणेस 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/नवि-२८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा:-१) नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ठामपा-२००२/८२१/प्र.क्र.८६/नवि-२६, 
दि.०२.०७.२००८. 
२) शासन राजपत्र, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्र. मनपा/आस्था/३३७२/२०१३-१४, 
दि.१३.०३.२०१४. 
३) मिरा-भाईदर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. १०३, दि.३०.०१.२०१६. 
8) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. मनपा/साप्र/२०६९/२०१५-१६, 
दि.०५.०३.२०१६. 
५) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. मनपा/आस्था/११३४/२०१७/१८, 
दि.२४.११.२०१७. 
६) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८, 
दि.२८.०५.२०१९. 
७) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. मिभा/मनपा/आस्था/६५८/२०२१-२२, 
दि.१७.०६.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमास संदर्भीय दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात आलेली आहे. सदर सेवाप्रवेश नियमामध्ये पदोन्नतीसाठी निम्न संवर्गातील सेवेची ५ वर्षाची अट 
विहीत केलेली आहे. राज्य शासनामध्ये पदोन्नतीसाठी पात्र होण्यासाठी निम्न संवर्गातील पदावर साधारणत: ३ वर्षे 
सेवेची अट आहे. सदर अट बर्‍याच महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. 
मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमातील पदोन्नतीसाठीच्या निम्न संवर्गातील ५ वर्षे सेवेच्या अटीमुळे 
आस्थापनेवर काही कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. 
२. त्याचप्रमाणे मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या २०१९ च्या सेवाप्रवेश नियमामध्ये मंजूर केलेल्या कार्यकारी 
अभियंता या पदावरील पदोन्नतीसाठी अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीत सुधारणा करण्याबाबत आयुक्त, मिरा-भाईदर 
महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.१७.०६.२०२१ च्या पत्राने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुसार, 
मिरा-भाईदर महानगरपालिका सेवाप्रवेश नियम २०१९ च्या मंजुरीबाबत संदर्भीय दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मध्ये नमूद पदांच्या नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीसंदर्भात सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन नणय निर्णय:- 

संदर्भीय दि.२८.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या मंजूर केलेल्या 
सेवाप्रवेश नियमासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मध्ये, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५४, 
४५५ व ४६५(१)(ल) अन्वये प्राप्त अधिकारात, पदोन्नतीसाठी निम्न संवर्गातील सेवेच्या ५ वर्षाच्या असलेल्या अटी 
ऐवजी ३ वर्षाच्या सेवेची अट करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कार्यकारी अभियंता पदावरील 
पदोन्नतीसाठीच्या अर्हतेत सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-२, अनुसूची-अ” अन्वये सुधारणेस मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/नवि-२८ 


२. या नियमास “मिरा-भाईदर महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०१९” 
चा सुधारित भाग असे संबोधण्यात यावे. 
३. सदर सुधारित नियम आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी तात्काळ शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
करावे. हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
४. या अनुषंगीक सर्व सांविधानिक बाबींची पुर्तता आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी करावयाची 
आहे. 
प. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१११२५१६४४१७०५२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ © Digitally signed by Navnath Ravaji Wath 

N avn at h R avali == vent Of Maharashtra, ou-Urban Development 
Departr |\Code=400032, st=Maharashtra, 

bfbac 1 d8ef74e3ffe622f226b3 1d75c2a13f319632f0da7 

णी, 


Wath य alll 
(नवनाथ रा. ATS ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (नगर विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) महापौर, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 
४) आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हा- ठाणे. 
५) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती ( नवि-२८). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/नवि-२८ 


शा.नि.क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८, दि. २५.११९.२०२१ सोबतचे “परिशिष्ट-२, अनुसूची-अ” 


अ. | पदनाम व॒ । नेमणूकोची पध्दत व | सद्याची अर्हता व नेमणूकोच्या | सुधारित मंजूर करण्यात ये 

क्र. श्रेणी टक्केवारी पध्दती असलेली अहता व 
(नामनिर्देशन/पदोन्नती/ नेमणूकीच्या पध्दती 
प्रतिनियुक्ती) 

१ । कार्यकारी पदोन्नती-१००% मिरा-( महानगरपालिकेच्या | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या 
अभियंता आस्थापनेवरील उप अभियंता | आस्थापनेवरील उप अभियंता 
(स्थापत्य) (स्थापत्य) या पदावर किमान ५ | (स्थापत्य) या पदावर किमान ३ 
(श्रेणी-१, वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व । वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या 
अभियांत्रिकी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य । अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व 
सेवा) (Civil) अभियांत्रिकी शाखेची । गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 

पदवी धारण केलेल्या | नियुक्‍ती करता येईल. 
अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व 

गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 

नियुक्‍ती करता येईल. 

२ । कार्यकारी पदोन्नती-१००% मिरा-( महानगरपालिकेच्या | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या 
अभियंता आस्थापनेवरील उप अभियंता । आस्थापनेवरील उप अभियंता 
(मेकॅनिकल) (मेकॅनिकल) या पदावर किमान ५ | (मेकॅनिकल) या पदावर किमान 
(श्रेणी-१, वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व | ३ वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या 
अभियांत्रिकी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची | अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व 
सेवा) मेकॅनिकल अभियांत्रिकी शाखेची | गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 

पदबी धारण केलेल्या | नियुक्‍ती करता येईल. 
अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व 

गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 

नियुक्‍ती करता येईल. 

३ । कार्यकारी पदोन्नती-१००% मिरा-! महानगरपालिकेच्या | मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या 
अभियंता आस्थापनेवरील उप अभियंता | आस्थापनेवरील उप अभियंता 
(विद्युत) (विद्युत या पदावर किमान ५ | (विद्युत या पदावर किमान ३ 
(श्रेणी-१, वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या व । वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या 
अभियांत्रिकी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत | अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व 
सेवा) अभियांत्रिकी शाखेची पदवी धारण | गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 

केलेल्या अधिकाऱ्याची | नियुक्‍ती करता येईल. 
सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


KKK KKKK KKK KKKK KK KKKKK KKK KKK KKK KKK KKK KEIR IERIE ARK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


